व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील “पूर्णवेळ 
शिक्षक (एस-१६:रु. ४४९००-१४२४००), कनिष्ठ सर्वेक्षक 
तथा कनिष्ठ प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां./सहाय्यक 
अभियांत्रिकी अधीक्षक/ गट निदेशक/प्रशिक्षण अधिकारी 
(एस-१५: रु. ४१८००-१३२३००) गट-क (तां)” या 
संवर्गातून “प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, सहायक 
प्रशिक्षणार्थी सल्लागार गट-ब (तांत्रिक) (राजपत्रित)” या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : २०२२/प्र.क्र.७५ /व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १६ जून, २०२२. 


संदर्भ:- शासन आदेश, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, समक्रमांक दिनांक १५ जून, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील “पूर्णवेळ शिक्षक 
(एस-१६:रु. ४४९००-१४२४००), कनिष्ठ सर्वेक्षक तथा कनिष्ठ प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां.)/सहाय्यक अभियांत्रिकी 
अधीक्षक/ गट निदेशक/प्रशिक्षण अधिकारी (एस-१५: रु. ४१८००-१३२३००) गट-क (तां.) ” या संवर्गातून “प्राचार्य/ 
उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार 
गट-ब (तांत्रिक, (राजपत्रित)” या पदावर सन २०२१-२२ या वर्षाच्या नियमित निवडसूचीमध्ये विहित अटींच्या 
अधिनतेने तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने पदस्थापना संदर्भाधीन आदेशान्वये करण्यात आली आहे. 
२. सदर आदेशातील तक्त्यातील अ. क्र. ११ येथील श्री. GBA ह. गायकवाड, पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय 
तांत्रिक विद्यालय, उल्हासनगर, जि. ठाणे यांची पदोन्नतीने पदस्थापना खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे:- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची । अधिकाऱ्याचा | वाटप करण्यात | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. | पदस्थापना स्वत: चा प्रवर्ग | आलेला महसूली 
विभागीय संवर्ग 
L 2 | ? 3 _—S ees 4 
११ | श्री. वल्लभ ह. गायकवाड अ.जा. कोकण-२ सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, व्यवसाय 
पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय तांत्रिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई-१. 
विद्यालय, उल्हासनगर 


त्या ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे:- 


अ. । अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | अधिकाऱ्याचा | वाटप करण्यात | पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. | पदस्थापना स्वत: चा प्रवर्ग | आलेला महसूली 
विभागीय संवर्ग 
[__१__| ? 2 _——— | G 
णं १ | श्री. वल्लभ ह. गायकवाड अ.जा. कोकण-२ सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार, व्यवसाय 
पूर्णवेळ शिक्षक, शासकीय तांत्रिक (दिव्यांग) शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
विद्यालय, उल्हासनगर मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः २०२२/प्र.क्र.७५ /व्यशि-१ 


३. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०६१६१७०८३५८३०३ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT 
100032, 


P R A D E E P S A H E B R A O AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT, postalCode=4\ 
ra, 
8656a063523ecdbacSe75130d8b7a4674a77a2691e4bf2158 
S H | VTA R E pseudonym=323361D01E3FB5187 18EE3AAAESSDB3EC668FBE8, 
serialNumber=415BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848FB6CE 
23F47DAF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
Date: 2022.06.16 17:13:28 +05'30' 


(प्रदीप सा. Brace) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/नाशिक/ 
मुंबई/पुणे. 
३. सर्व संबंधित अधिकारी (संचाळकांमार्फत) 
४. सर्व संबंधित कार्यालय/ संस्था (संचालकांमार्फत) 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, Pred, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. सह सचिव (व्यशि), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


